चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळेचे बांधकाम 
करण्यासाठी निधी वितरणास मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. चंसैश्या - २०१८/ प्र.क्र.११४/ एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-१० फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा : 

१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. इसैजा-२०१६/ प्र.क्र.९६/ एसएम-६ 
दिनांक १३.०४.२०१७ 

२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. चंसैजा-२०१७/ प्र.क्र.५१५/ एसएम-६ 
दिनांक २२.०८.२०१७ 

३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. चंसैशा २०१८/ प्र.क्र. ३३/ एसएम-६ 
दिनांक १२.०९.२०१८ 

8) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८.०७.२०१९ 

4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांचे क्र. जिपचं/शि(मा)/सैशा/२५३७/२०१९, 
दिनांक १९.११.२०१९ 

&) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. पूरक-२०१९/प्र.क्र.११५/अर्थ-३, दिनांक 03.09.2020 

प्रस्तावना : 


भिवकुंड, जि. चंद्रपूर येथील सैनिकी शाळेच्या प्रवेशद्वारासह संरक्षण भिंत, सिमेंट कॉक्रीट नाळीसह 
पोचमार्गाचे बांधकाम करण्याबाबतच्या रु. १२३६.७७ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग तसेच वित्त विभाग व सचिव समितीच्या मान्यतेने संदर्भाधीन क्र. (१) येथील दिनांक १३.४.२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच चंद्रपूर सैनिकी शाळेच्या इमारती व पायाभूत सुविधांचे 
बांधकामासाठी रु. २९६.८५ कोटी रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. (2) येथील दिनांक २२.८.२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. चंद्रपूर सैनिकी शाळेच्या अतिरिक्‍त (भाग-२) बांधकामासाठी 
रु.१९२.०० कोटी रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. (३) येथील दिनांक १२.९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सदर बांधकामासाठी अद्यापपर्यंत रु.४२१ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दिला 
आहे. 


२. fags, जिल्हा चंद्रपूर येथील नवीन सैनिकी शाळेच्या इमारतीचे व पायाभूत सुविधांचे बांधकाम विहित 
कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी रु. १५२.६३ कोटी इतका 
निधी वितरीत करण्याची मागणी संदर्भाधीन क्र. (५) येथील पत्रान्वये केळी आहे. प्रस्तुत बांधकामासाठी सन २०१९- 
२० या वित्तीय वर्षात डिसेंबर, २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे रु. ७६.०० कोटी इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर रु. ७६ कोटी इतका निधी चंद्रपूर सैनिक शाळेच्या बांधकामासाठी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः TAM - २०१८/ प्र.क्र.११४/ एसएम-६ 


शासन निर्णय : 

चंद्रपूर सैनिक शाळेच्या बांधकामासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पुरवणी मागणीद्वारे रु. ७६.०० 
कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित केला आहे. वितरीत निधी विहित पध्दतीने खर्च केला जाईल व वितरीत निधीच्या 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर रु.७६ कोटी (रुपये शहात्तर कोटी 
फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. ई-४, ४२०२- शिक्षण, क्रीडा, कला,व संस्कृती 
यावरील भांडवली खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०२ माध्यमिक शिक्षण, (००) (०५) चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळेचे 
बांधकाम करणे (कार्यक्रम), (४२०२ ६४३३), ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा. सदर 
निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. नियंत्रक अधिकारी यांनी कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा व याबाबत 
महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा. 

३. वित्तविभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे, तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक 
अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक ०२.०४.२०१८ व क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक 
३०.६.२०१७ च्या परिपत्रकातील आदेशांचे काटेकोर पालन करणे आवश्‍यक राहील. 


४. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, दिनांक ८ जुले,२०१९ व दिनांक ०३.०१.२०२० 
मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने तसेच नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर आदेश नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१/१४७१, दिनांक २३.०१.२०२० व वित्त 
विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८२/२०२०/व्यय-५, दिनांक २८/०१/२०२० अन्वये प्राप्त सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२१०१३२२५६७६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUSHIL 
KHODWEKAR -: 
(सुशिल खोडवेकर) (AA) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मुख्यमंत्री सचिवाळय यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२. सर्व विधान सभा /विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

प्‌. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः GAM - २०१८/ प्र.क्र.११४/ एसएम-६ 


६. अपप मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
9. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८ आयुक्त ( शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 

१०. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. 

११. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३. विभागीय शिक्षण उप संचालक,नागपूर विभाग, नागपूर. 

१४. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर. 

१५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, चंद्रपूर. 

१६. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद चंद्रपूर. 

१७. शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) जिल्हा परिषद चंद्रपूर. 

१८. प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, चंद्रपूर. 

१९. कक्ष अधिकारी , (व्यय ५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. कक्ष अधिकारी(अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. निवडनस्ती, कार्यासन एसएम ६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


